सन २०२४ मध्ये राष्ट्र पुरुष / थोर व्यक्‍ती यांची 
जयंती व राष्ट्रीय दिन साजरे करण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन, 
सामान्य प्रशासन विभाग, 
ARIA परिपत्रक क्रमांक : GAD-49022/14/2023-GAD (DESK-29) 
मादाम कामा मार्ग,हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक: २७ डिसेंबर, २०२३. 


परिपत्रक:- 


सन २०२४ मध्ये राष्ट्र पुरुष / थोर व्यक्‍ती यांची जयंती व राष्ट्रीय दिनांचे कार्यक्रम सोबत जोडलेल्या 
परिशिष्टानुसार मंत्रालयात व सर्व शासकीय / निमशासकीय कार्यालयात साजरे करण्यात यावेत. 
२. परिशिष्टात दर्शविलेले कार्यक्रम सार्वजनिक सुट्टी, साप्ताहिक सुट्टी (हनिवार व रविवार) आणि स्थानिक 
सुट्टीच्या दिवशी येत असतील आणि या संदर्भात केंद्र शासनाने कार्यक्रमात बदल सुचविल्यास त्याप्रमाणे साजरे करण्यात 
यावेत, अन्यथा ते कार्यक्रम त्याच दिवशी साजरे करण्यात यावेत. 
३. विभागीय आयुक्‍त / जिल्हाधिकारी यांनी त्यांच्या विभागातील / जिल्हयातील सर्व शासकीय / निमशासकीय 
कार्यालयात सदर कार्यक्रम आयोजित करण्याबाबत आव्यक त्या सूचना निर्गमित करुन त्यांच्या अंमलबजावणीबाबत 
योग्य ती कार्यवाही करावी. 
४. भगवान सर्वज्ञ श्रीचक्रधर स्वामी अवतारदिनाचा समावेश जयंती कार्यक्रमामध्ये करण्याबाबत वेगळयाने शासन 
परिपत्रक निर्गमित करण्यात येईल. 
५. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२३१२२७१६०९१२४२०७ असा आहे. हे परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 
करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 

ROSHANI DINESH Be ee a a ec 


2.5.4,20=685cbbb5899027ea29d44ae02d12f2c1313143ad8376755d0e815a1eb20fd0c 
\stalCode=400032, st=Maharash 


€, po: , st= Maharashtra, 
serialNumber=16D26A3CE7C86CC341C246E6BB468A80B20659CCB13144AF609F0322 
KA D A M Pp AT | L 6E90BAOC, cn=ROSHANI DINESH KADAM PATIL 
Date: 2023.12.27 16:08:56 +05'30' 


(रो. दि. कदम-पाटील) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. मा.राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई. 
२. मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३. मा. उप मुख्यमंत्री (गृह, विधि व न्याय, जलसंपदा व लाभक्षेत्र विकास, उर्जा, राजशिष्टाचार) 
यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
४. मा. उप मुख्यमंत्री (वित्त व नियोजन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
५. सर्व मा.मंत्री यांचे खाजगी सचिव / स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
६. मा.मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
७. अ.मु.स.(प्र.सु.,र.व का.),सामान्य प्रशासन विभाग,मंत्रालय,मुंबई 
८. सर्व अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
९. सर्व मंत्रालयीन विभाग. 
१०.सामान्य प्रशासन विभागातील सर्व कार्यासने 
११.सह सचिव,सार्वजनिक बांधकाम विभाग (प्रशा-४), यांना माहिती व आवश्यक त्या कार्यवाहीकरीता. 
१२.महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई ( प्रसिध्दी देण्यासाठी ) 
१३.सर्व विभागीय आयुक्त. 
१४.सर्व जिल्हाधिकारी. 
१५.सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी 
१६.आयुक्त, सर्व महानगरपालिका 
१७.निवासी आयुक्त, महाराष्ट्र सदन, कोपर्निकस मार्ग, नवी दिल्ली 
१८.निवड नस्ती (कार्यासन-२९). 


शासन परिपत्रक, सामान्य प्रशासन विभाग क्र. GAD-49022/14/2023-GAD (DESK-29)f&. २७.१२.२०२३चे परिशिष्ट 
सन २०२४ मध्ये मंत्रालय,शासकीय /निमशासकीय कार्यालयात साजरे करावयाच्या जयंती /राष्ट्रीय दिन कार्यक्रमांची यादी 


अ. जयंती/राष्ट्रीय दिन इंग्रजी महिना व वार भारतीय महिना व दिवस यक्रमाचे स्वरुपी i 


क्र दिवस 
र ca 

प्रतमस TE अवण करण, 
प्रतिमेस HET अर्पण करणे. 
प्रतमेस TET अवण करण. 
प्रतमेस GST अर्व करण, 
प्रतिमेस HET अर्पण करणे. 
प्रतमेस GST अर्व करण, 
प्रतिमेस HET अर्पण करणे. 
० प्रतमेस GST अर्व करण, 

प्रतिमेस HET अर्पण करणे. 


संत रविदास महाराज जयंती २४ फेब्रुवारी,२०२४ शनिवार | ०५ फाल्गुन, शके १९४५ | प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण करणे. 
माघ पौर्णिमा या तिथीनुसार) 


यशवंतराव चव्हाण जयंती १२ मार्च, २०२४ मंगळवार | २२ फाल्गुन, शके १९४५ | प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण करणे. 


शाहीद दिन २३ मार्च, २०२४ शनिवार | ३ चेत्र, शके १९४६ शाहीद भगतरिग,राजगुरु व 
सुखदेव यांच्या प्रतिमेस पुष्पहार 
अर्पण करणे 


महात्मा ज्योतिबा फुले जयंती ११ एप्रिल, २०२४ गुरुवार | २२ चेत्र, शके १९४६ प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण करणे. 


18 Ps, २०२७ aaa शके 5९४६ | प्रतेमेलपुणलर अवण करणे 
राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज जयंती | ३० एप्रिल, २०२४ qo वेशाख, शके १९४६ | प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण करणे. 


१६ | महात्मा बसवेश्वर जयंती (वेशाख शुद्ध | १० मे, २०२४ शुक्रवार | २० वेशाख, शके १९४६ | प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण करणे. 
तृतीया (अक्षय तृतीया ) तिथीनुसार) 


१७ | छत्रपती संभाजी महाराज जयंती १४ मे, २०२४ मंगळवार | २४ dames, शके १९४६ | प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण करणे. 


दहऱातवाद व feara विरोधी दिवस| २१ मे, २०२४ मंगळवार | ३१ वैशाख, शके १९४६ | दहठडातवाद व हिसाचार विरोधी 
दिवसाची शपथ घेणे 


१९ २८ मे, २०२४ ज्येष्ठ, WH १९४६ प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण करणे. 
अहिल्यादेवी होळकर जयंती ३१मे, २०२४ १० ज्येष्ठ, हाके १९४६ | प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण करणे. 


महाराणा प्रतापसिह जयंती ९ जून, २०२४ रविवार | १९ ज्येष्ठ, शके १९४६ | प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण करणे. 
(ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया या तिथीनुसार) 


२२ | राजर्षि शाहू महाराज जयंती २६ जून, २०२४ प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण करणे. 


प्रतिमेस ree अवण करणे 
प्रतिमेस rE अचण करणे 
प्रतिमेस ree अण करणे 
प्रतिमेस पुपहार अर्थ करण 
सद्वावना दिवसाची शप घेणे 

Z प्रतिमेस ree अवण करणे 


२९ | केशव सीताराम ठाकरे उर्फ १७ सप्टेबर, २०२४ मंगळवार | २६ भाद्रपद,शके १९४६ | प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण करणे. 
Pfs aah | 

३० | पंडीत दीनदयाळ उपाध्याय जयंती- | २५ सप्टेंबर, २०२४ बुधवार शके १९४६ | प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण करणे. 
चय | al वी 


महात्मा गांधी जयंती २ ऑक्टोबर, २०२४ qo आश्विन, शके १९४६ | प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण करणे. 
२ ऑक्टोबर, २०२४ qo आश्विन, हाके १९४६ | प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण करणे. 
३३ | डॉ. ए.पी. जे. अब्दुल कलाम जयंती २३ आश्विन, शके १९४६ |। प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण करणे. 


३४ | महर्षि वाल्मिकी जयंती १७ ऑक्टोबर, २०२४ | गुरुवार | २५ आश्विन, शके १९४६ | प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण करणे. 
(आश्विन पौर्णिमा या तिथीनुसार ) 


३५ | इंदिरा गांधी पुण्यतिथी व ३१ ऑक्टोबर, २०२४ | गुरुवार | ९ कातिक, शके १९४६ | प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण करणे. 
राष्ट्रीय संकल्प दिवस 


व 


३६ | वललभभाइ पटेल जयंती व ३१ ऑक्टोबर,२०२४ गुरुवार | ९ कातिक, शके १९४६ ।प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण करणे व 


राष्ट्रीय एकता दिवस 


राष्ट्रीय एकता दिवसाची शपथ घेणे 


३८ | बिरसा मुंडा जयंती १५ नोव्हेंबर, २० शुक्रवार | २४ कार्तिक, हाके १९४६ | प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण | 
३९ | इंदिरा गांधी जयंती व राष्ट्रीय १९ नोव्हेंबर, २०२४ मंगळवार | २८ Hilt, शके १९४६ | प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण करणे व 

एकात्मता दिन राष्ट्रीय एकात्मता दिवसाची ser 
घेणे 


संविधान दिवस २६ नोव्हेबर, २०२४ मंगळवार | ०५मार्गशिर्ष, शके, १९४६| भारतीय संविधानाच्या उद्देशिकेचे 
सामुहिक वाचन करणे 


८ डिसेबर,२०२४ १७ मार्गशिर्ष, शके १९४६ | प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण करणे. 
अटल बिहारी वाजपेयी जयंती २५ डिसेबर,२०२४ ०४ पौष, शके १९४६ प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण करणे. 
२६ डिसेंबर,२०२४ ०५ पौष, शके १९४६ प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण करणे. 


४४ | डा.भाऊसाहेब उर्फ पंजाबराव देशमुख| २७ डिसेबर,२०२४ ०६ पौष, शके १९४६ प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण करणे. 
जयंती 


१* शासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभाग क्र.जपुती-२२०८/१३३८/प्र.क.१०९/०८/२९, दि.२४.११.२००८ मधील सूचनांनुसार विभाग 
प्रमुख/ कार्यालय प्रमुखांनी कार्यवाही करावी. 


KKKKKKKKKKKK 


